“श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका- 
जिल्हा रत्नागिरी” विकास आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का-१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 
दिनांक ०४ जून, २०१५. 
2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६६/का. १४४४, 
दिनांक १९ जुले, २०१६. 
प्रस्तावना- 

“श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, ताळुका-जिल्हा रत्नागिरी” हे प्रसिद्ध तिर्थक्षेत्र 
पर्यटनस्थळ आहे. या तिर्थक्षेत्रास भेट देणाऱ्या पर्यटक व भाविकांना सुविधा पुरविण्याकरीता 
“श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखडा” राबविण्यात येत 
आहे. या आराखडयास मान्यता देण्याकरीता नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक ४ 
जून,२०१५ नुसार मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या शिखर 
समितीच्या दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीच्या बैठकीमध्ये प्रस्ताव सादर करण्यात आला. 
शिखर समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने “श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा 
रत्नागिरी, विकास आराखड्यास” मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

“श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्यास” या 
शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविलेल्या एकूण रू.१०२.२८६१ कोटी (रुपये 
एकडो दोन कोटी, अठ्ठावीस लक्ष एकसष्ट हजार फक्त) किंमतीच्या आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

(क) आराखड्याचे संनियंत्रण अधिकारीः 

१) “श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराड्यातील ” कामांची 
प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना “संनियंत्रण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना याकरिता नव्याने अथवा 
स्वतंत्र कर्मचारीवृंद उपलब्ध करण्यात येणार नाहीत. 


२) श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्यातील” 
कामांची द्विरूक्ती होणार नाही व अशी कामे कोणत्याही अन्य शासकीय योजनेत प्रस्तावित 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का.१४४४ 


किंवा मंजूर अथवा प्रगतीत नाहीत, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी “संनियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांची राहील. द्विरुक्ती होणारी कामे रद्द 
करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी तातडीने शासनास माहिती द्यावी. 


3) “श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्यातील” कामास 
तांत्रिक मान्यता देताना स्थानिक परिस्थितीनुसार त्यात अंशत: काही बदल/सुधारणा 
करावयाची असल्यास, मंजूर आराखड्याच्या मर्यादेत बदल/सुधारणा करण्याबाबतचे अधिकार 
नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ४ जून, २०१५ अन्वये गठीत जिल्हाधिकारी, 
रत्नागिरी यांच्या अध्यक्षतेखाळील “कार्यकारी समितीस” असतील. 
(ख) आराखड्यांतर्गंत करावयाची कामेः 
१) “श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, ताळुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्यातील 
प्रस्तावित कामे” “परिशिष्ट अ” मध्ये शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आली आहेत. श्री क्षेत्र 
गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र विकास आराखडयाकरीता पुढील ३ वर्षाचा कालावधी निश्चित करण्यात 
आला आहे. सदर आराखडा दि.३१ मार्च, २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावा. सदर कामे 
टप्पानिहाय करावयाची असून या आराखडयाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे राहतील- 
अ) टप्पा क्र.१ 
() श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे गणपती मंदिराचे तसेच परिसर संबंधीत आराखडयातील कामे 
0) श्री क्षेत्र गणपतीपुळे येथे येणाऱ्या भाविकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे 
(I) पाणीपुरवठा योजना व स्वच्छता संदर्भातील कामे 
(४ अधिक क्षमतेचे सार्वजनिक स्नानगृह व शौचालय बांधणे 
V) पर्यटक व भाविकांना समुद्र स्नानाकरीता सुरक्षेसाठी समुद्र किनाऱ्यावर 
जागा आरक्षित करुन FAG (Buoys) टाकणेबाबत. 
ब) टप्पा क्र.२- 
(i) सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन 
(i) वाहनतळ सौर ऊर्जा संकरीत कामे 
क) टप्पा क्र.३- श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे गावातील व परिसरातील रस्ते 
या आराखड्याकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून 
विहित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी संनियंत्रण अधिकारी म्हणून 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांची राहिल. 
२) “श्री क्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, ताळुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्याकरीता” निश्चित 
एकूण रू. १०२.२८६१ कोटी किंमतीच्या मान्यता प्राप्त कामांव्यतिरिक्‍त इतर कोणत्याही कामांचा 
समावेश करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का.१४४४ 


(ग) आराखड्यासाठी आव्यक परवानग्या प्राप्त करून घेणेः 

१) “श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्यातील ” कामांपैकी 
ज्या कामांसाठी Central Regulation Zone (CRZ) Act, २०११ व अनुषंगीक कायद्यानुसार तसेच 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे, तेथे तातडीने मान्यता प्राप्त 
करून घेण्याची कार्यवाही करावी. 

२) “श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्यातील” कामे 
राबविण्यापूर्वी, आवश्‍यकता असल्यास पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ तसेच प्राचीन स्मारके आणि 
पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष कायदा, १९५८ खाली अनुमती व इतर आवश्‍यक मान्यता/ ना हरकत 
परवानगी संबंधित केंद्र व राज्य शासनाच्या विभागांकडून वेळेत घेण्याची जबाबदारी “संनियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांची राहिल. 

(घ) आराखड्यातील कामांना तांत्रिक मान्यता घेणेः 

१) “श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्यातील “कामे सुरू 
करण्यापूर्वी संबंधित कामांच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास निश्चित केलेल्या अंमलबजावणी 
यंत्रणेचे “सक्षम प्राधिकारी ” यांच्याकडून आवश्‍यकतेनुसार “तांत्रिक मान्यता” प्राप्त करून 
घ्याव्यात. तसेच ही कामे सुरू करण्यापुर्वी आवश्‍यकतेनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची देखिल 
मान्यता घेण्यात यावी. 

२) “श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्यातील” कामे विहित 
केलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण होण्याकरिता “संनियंत्रण अधिकारी ” म्हणून जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी 
यांच्या अध्यक्षतेखाली आराखड्याशी संबंधित सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या जिल्हा प्रमुखांचा समावेश 
असलेली एक “ जिल्हास्तरीय तांत्रिक समिती ” गठित करण्यात यावी. या समितीमध्ये जिल्हा 
नियोजन अधिकारी “ सदस्य सचिव ” असतील. या समितीची शक्‍यतो प्रत्येक महिन्यात एक बैठक 
घेण्यात यावी. आवश्‍यक मान्यता / ना हरकत प्रमाणपत्र या बाबत “ जिल्हास्तरीय तांत्रिक 
समितीच्या ” बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात यावा. अशा बैठकीस इतर जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे प्रमुख 
यांना आमंत्रित करण्याबाबत “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून “ जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी” यांना 
अधिकार राहिल. 

(ड) आराखड्याचे संनियंत्रण व अंमलबजावणीसाठी “जिल्हास्तरीय समिती ” व “कार्यकारी 
समिती” गठित करणेः 

नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय क्र.तीर्थवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का.१४४४, दिनांक ४ जून, २०१५ 


मधील सूचनांनुसार, शिखर समितीने मान्यता दिलेल्या “श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा 
रत्नागिरी, विकास आराखड्याची ” अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी मा. पालकमंत्री, रत्नागिरी 
जिल्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली “जिल्हास्तरीय समिती” आणि जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली “ कार्यकारी समिती ” गठीत करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का.१४४४ 


(च) आराखड्यासाठी आवश्‍यकतेनुसार सल्लागार नियुक्‍त करणेः 


“श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्याचे”प्रकल्प अहवाल 
निश्चित केलेल्या कार्यान्वयीन FAVA तयार करण्यात यावेत. अत्यंत आवश्‍यकता असेल तरच, 
विशिष्ट व तांत्रिक बाबींशी संबंधित कामांसाठी स्वतंत्र व सक्षम सल्लागार “जिल्हास्तरीय समिती” च्या 
मान्यतेने नेमण्यात यावेत. अज्ञा सल्लागार हा वास्तुरचनाकाराने तयार केलेला आराखडा / नकाशा 
यानुसार कामे स्वतंत्रपणे पूर्ण करण्याची क्षमता व बांधिलकी असलेला असावा. नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
सल्लागाराकडे अशा प्रकारच्या कामाचा पुरेसा अनुभव असावा.संबंधित सल़्लागारास अदा करावयाचे शुल्क 
(सर्व प्रकारच्या करांच्या अंतर्भावासह) हे ठोक व वाजवी स्वरूपात असावे व त्याचा खर्च आराखड्याकरीता 
उपलब्ध निधीमधून करण्यात यावा. 

(छ) आराखड्यांतर्गत करण्यात येणा-या कामांची देखभाल दुरूस्तीः 

१) “श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्यातील “विकास 
कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची देखभाल व दुरूस्ती “परिशिष्ट-अ” मध्ये कामनिहाय नमूद करण्यात 
आली आहे. ज्या कामांची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ग्रामपंचायत तसेच श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे 
मंदिर न्यास यांची दर्शविण्यात आली आहे, त्यासंदर्भात ग्रामपंचायत व श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे मंदिर 
न्यास यांच्याकडून कामे सुरु होण्यापूर्वी संमतीपत्र घेण्यात यावे. तसेच अशा कामांच्या पूर्णत्वानंतर 
त्यांचे आवश्‍यक देखभाल व दुरूस्ती करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी अशी कामे सुरू 
होण्यापूर्वी ग्रामपंचायत तसेच श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे मंदिर न्यास यांच्यासोबत करारनामा करावा. अशा 
विकास कामांच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी स्वतंत्र निधी नियोजन विभागामार्फत दिला जाणार नाही. 

२) “श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्यातील” 
कामांमुळे निर्माण होणा-या भाविकांसाठीच्या सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरिकांसाठी खुले 
राहील अशी अट देवस्थान अथवा विश्वस्त संस्थेबरोबर होणा-या करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

(ज) आराखड्यांतर्गत करण्यात येणा-या कामांकरिता निधी वितरणः 

१)“श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्याकरीता” 
शासनाकडून वितरित होणा-या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत 
नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर / वितरीत 
निधीपेक्षा अतिरिक्‍त निधी खर्च करण्यात येऊ नये. 

२) “ श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्याच्या” 
एकूण किंमतीच्या मर्यादेत, आराखड्यातील एका मंजूर कामामधीळ बचत ही त्याच 
आराखड्यामधील मंजूर अधिक खर्चाच्या दुस-या कामाकडे समायोजित करण्याचे अधिकार, 
बचतीच्या कामामध्ये भविष्यात अतिरिक्‍त निधीची मागणी करू नये, या अटीच्या अधीन राहून, 
“संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी “ जिल्हास्तरीय समिती ” कडून 
पूर्व परवानगी घेऊन करावी व त्याचा अहवाल शासनास १५ दिवसांत पाठविण्याची दक्षता ठेवावी. 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का.१४४४ 


(झ) आराखड्याशी संबंधित शासनास सादर करावयाची विवरणपत्रेः 

“श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखड्याच्या” 
निधीमधून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती, तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची मासिक 
विवरणपत्रे “ परिशिष्ट ब ” मध्ये नमुद केल्यानुसार, कार्यान्वयीन यंत्रणेने दर महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत शासनास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यावर काम पूर्णत्वाचा 
दाखळा आणि निधीबाबतचे “उपयोगिता प्रमाणपत्र" न चुकता शासनास सादर करावे. या 
बाबीकरिता जबाबदारी संनियंत्रण अधिकारी यांची असेल. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, रत्नागिरी, यांनी उपरोक्त आदेश सर्व संबंधितांच्या 

निदर्शनास आणावेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥80व/95॥॥8.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२६१०४१२०३५१६ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vidya Hampayya 
Date: 2019.02.27 12:56:21 +05'30' 
(विद्या हम्पय्या) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीकरिता, 
विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, नवी मुंबई 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, 
प्रति, 


. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

४. मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

५. मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व ) 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७.मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सवी 

८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सवी, मंत्रालय, मुंबई 

१०.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 
११.प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१२. मा.अध्यक्षा, जिल्हापरिषद, रत्नागिरी 


Av “> -O 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का.१४४४ 


१३. मा.नगराध्यक्ष, नगरपालिका, रत्नागिरी 

१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी, 

१५. उप आयुक्‍त (नियोजन) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, रत्नागिरी, 

१६. मुख्य अभियंता, (स्थापत्य) सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, रत्नागिरी 
१७.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, रत्नागिरी 

१८. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (ग्रामीण), रत्नागिरी 
१९.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी 
२०.संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग, रत्नागिरी 

२१. प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, रत्नागिरी 
२२. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी 

२३. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत), रत्नागिरी 
२४. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्रधिकरण, रत्नागिरी 

२५. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, पाणी पुरवठा विभाग, रत्नागिरी 
२६.विभागीय अभियंता, उप वन संरक्षक, भारत सरकार 

२७.उप वनसंरक्षक वन विभाग, रत्नागिरी, 

२८.जिल्हा नियोजन अधिकारी, रत्नागिरी, 

२९.वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई, 

३०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, 

३१. जिल्हा नियोजन अधिकारी, रत्नागिरी, 

३२.उप सचिव (का-१४२५) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३३.निवड नस्ती, का-१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का.१४४४ 


“परिशिष्ट अ 


“श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्र, तालुका-जिल्हा रत्नागिरी, विकास आराखडा” अंतर्गत 


रू.१०२२८.६१ लक्ष रकमेच्या विकास आराखड्यातील कामांचा Ayala: 


(रूपये लाखात) 
कामाचे नाव किमत अंमलबजावणी कामे पूर्णत्वा नंतर देखभाल 
आतर यंत्रणा दुरुस्तीकरीता जबाबदार 
यंत्रणा 
१. ब रस्ते विषयक कामे 
१.१ डिंगणी फुणगूस जकादेव रस्ता । ४६९.२३ ।() जिल्हाधिकारी (जिल्हाधिकारी रत्नागिरी. 
सिमेंट क्रॉक्रिटीकरण करणे, ता. गिरी. ॥अधिक्षक अभियंता, 
संगमेश्वर ॥)अधिक्षक अभियंता, | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
निक बांधकाम | रत्नागिरी 
विभाग, रत्नागिरी (iii) कार्यकारी अभियंता, 
जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
१.२. निवेंडी (रामरोड) भगवती- २७५.८९ जिल्हाधिकारी (जिल्हाधिकारी रत्नागिरी. 
नगर- गणपतीपुळे रस्ता सिमेंट गिरी. (अधिक्षक अभियंता, 
क्रॉक्रिटीकरण करणे,जि.रत्नागिरी ॥)अधिक्षक अभियंता, | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
निक बांधकाम | रत्नागिरी 
विभाग, रत्नागिरी (कार्यकारी अभियंता , 
जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
१.३. गणपतीपुळे मंदिर परिसरातील | ७००.०० ॥)जिल्हाधिकारी ()जिल्हाधिकारी रत्नागिरी. 
आपटा तीठा ते मोरया दरम्याने गिरी. ()अधिक्षक अभियंता, 
असणाऱ्या रस्ता सिमेंट ॥)अधिक्षक अभियंता, | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
क्रॉंक्रिटीकरण करणे,जि.रत्नागिरी निक बांधकाम | रत्नागिरी 
विभाग, रत्नागिरी (कार्यकारी अभियंता , 
जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
१.४. ओरी धामणसे नेवरे रस्ता ७८५.०४ जिल्हाधिकारी ()जिल्हाधिकारी रत्नागिरी. 
किमी ००/० ते१५०/१० प्रजिमा गिरी. ()अधिक्षक अभियंता, 
५४ रस्ता सिमेंट क्रॉक्रिटीकरण ॥)अधिक्षक अभियंता, | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
करणे, निक बांधकाम | रत्नागिरी 
विभाग, रत्नागिरी (॥कार्यकारी अभियंता , 
जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
१.५. चाफे निवेडी मालगुंड रस्ता ७५६.०६ (जिल्हाधिकारी (जिल्हाधिकारी रत्नागिरी. 
किमी ००/० ते१५०/१० प्रजिमा ५४ गिरी. (अधिक्षक अभियंता, 


रस्ता सिमेंट क्रॉक्रिटीकरण करणे, 
ता. रत्नागिरी 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
रत्नागिरी 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का.१४४४ 


॥)अधिक्षक अभियंता, | (॥कार्यकारी अभियंता , 
निक बांधकाम | जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
विभाग, रत्नागिरी 
१.६. रेवस रेड्डी रस्ता कुडली ४६४.३७ ।()जिल्हाधिकारी (जिल्हाधिकारी रत्नागिरी. 
जांभांरी वरवडे मालगुंड रस्ता गिरी. (अधिक्षक अभियंता, 
प्ररामा ४ किमी१००/५१७ ते ॥)अधिक्षक अभियंता, | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
५५८/०१५ सिमेंट क्रॉक्रिटीकरण निक बांधकाम | रत्नागिरी 
करणे, ता. रत्नागिरी विभाग, रत्नागिरी (कार्यकारी अभियंता , 
जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
१.७.कोतवडे नेवरे व्हाया ३३५.०० ।(जिल्हाधिकारी (जिल्हाधिकारी रत्नागिरी. 
कोलगेवाडी ग्रामा ७३ किमी००/० ते गिरी. ॥अधिक्षक अभियंता, 
४/२२५ रस्ता सिमेंट क्रॉक्रिटीकरण ॥)अधिक्षक अभियंता, | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
करणे,ता. रत्नागिरी निक बांधकाम | रत्नागिरी. 
विभाग, रत्नागिरी (॥कार्यकारी अभियंता, 
जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
१.८. मालगुंड कोडवाडी ते धारप ९१.५८ ।॥ऐजिल्हाधिकारी ()जिल्हाधिकारी रत्नागिरी. 
नदी रस्ता किमी 00/0 ते 0/9 रस्ता गिरी. (अधिक्षक अभियंता, 
सिमेंट क्रॉक्रिटीकरण करणे, ता. ॥)अधिक्षक अभियंता, | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
रत्नागिरी निक बांधकाम | रत्नागिरी 
विभाग, रत्नागिरी (कार्यकारी अभियंता , 
जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
१.९. नेवरे भंडारपुळे रस्ता ग्रामा ८८ ७४.८७ ।()जिल्हाधिकारी (जिल्हाधिकारी रत्नागिरी. 
किमी ०/०० ते ६००/१ रस्ता सिमेंट गिरी. (अधिक्षक अभियंता, 
क्रॉक्रिटीकरण करणे, ता. रत्नागिरी ॥)अधिक्षक अभियंता, | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
निक बांधकाम | रत्नागिरी 
विभाग, रत्नागिरी (कार्यकारी अभियंता , 
जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
१.१०. नेवरे रामरोड रस्ता सिमेट ३६३.२९ |।॥()जिल्हाधिकारी (जिल्हाधिकारी रत्नागिरी. 
क्रॉक्रिटीकरण करणे, रत्नागिरी गिरी. (अधिक्षक अभियंता, 
॥)अधिक्षक अभियंता, | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
निक बांधकाम | रत्नागिरी 
विभाग, रत्नागिरी (कार्यकारी अभियंता , 
जिल्हा परिषद, रत्नागिरी 
१.११. नेवरे काजिरभाटी रस्ता ८९.५० ।॥ऐजिल्हाधिकारी ()जिल्हाधिकारी रत्नागिरी. 
सिमेंट क्रॉक्रिटीकरण करणे, गिरी. 
ता.रत्नागिरी 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का.१४४४ 


॥॥अधिक्षक अभियंता, ॥)अधिक्षक अभियंता, 
निक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
विभाग, रत्नागिरी | रत्नागिरी 
॥)कार्यकारी अभियंता , जिल्हा 
परिषद, रत्नागिरी 
२. | श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे तिर्थक्षेत्र विकास | ११३१.८७ ()कार्यकारी ()ग्रामपंचायत गणपतीपुळे 
आराखडाअंतर्गत संपूर्ण गणपतीपुळे अभियंता,उत्तर (कार्यकारी अभियंता, 
गावासाठी SBR तंत्रज्ञानावर सार्वजनिक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 
आधारीत १ MLD क्षमतेचा सांडपाणी बांधकाम विभाग, | रत्नागिरी 
व्यवस्थापन प्रक्रिया केंद्र उभारणे रत्नागिरी 
Il) भूमीगत गटार व्यवस्था तयार ॥कार्यकारी 
करुन त्याद्वारे सांडपाणी साठा यंता, महाराष्ट्र 
प्रक्रियेकरीता उपलब्ध होईल अशा ती प्राधिकरण, 
प्रकारे नियोजन करणे गिरी 
३. | घनकचरा व्यवस्थापन ४८६.०० । कार्यकारी अभियंता, | ग्रामपंचायत गणपतीपुळे, 
महाराष्ट्र जीवन रत्नागिरी व श्रीक्षेत्र 
प्राधिकरण, गणपतीपुळे मंदिर न्यास 
रत्नागिरी 
४. | संपूर्ण गणपतीपुळे गावासाठी तसेच | २३२१.९८ ्यकारी अभियंता, | ग्रामपंचायत गणपतीपुळे, 
लगतच्या मौजे eqs व चाफे या महाराष्ट्र जीवन । रत्नागिरी व कार्यकारी 
गावांकरीता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकारणाद्वारे पाणीपुरवठा योजना रत्नागिरी प्राधिकरण, रत्नागिरी 
कार्यान्वित करणे 
५. | वाहनतळ विकसित करणे )जिल्हाधिकारी, ग्रामपंचायत गणपतीपुळे 
५.१ वाहनतळ सुविधेकरीता जागा | ६०.७६ । रत्नागिरी 
अधिग्रहीत करणे. ii) ADR 
५.२ जागेचे सपाटीकरण करणे व ५३.०८ | अभियंता, उत्तर 
फायबर प्रसाधनगृह बसविणे. सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
रत्नागिरी 
आराखडयातील इतर कामे 
६.१ गणपतीपुळे येथे शासकीय ५०.०० | कार्यकारी ग्रामपंचायत गणपतीपुळे 
विश्रामगृहाच्या समोर भाविकांसाठी अभियंता, उत्तर ' श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे मंदिर 
दर्शन रांग व होडचे बांधकाम करणे सार्वजनिक न्यास 
बांधकाम विभाग, 
रत्नागिरी 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का.१४४४ 


६.२ गणपतीपुळे मंदिरासमोरील ३६५.६५ | जिल्हाधिकारी, ग्रामपंचायत गणपतीपुळे 
बंधाऱ्याची दुरुस्ती व सुशोभिकरण रत्नागिरी व उत्तर 
करणे सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग, 

रत्नागिरी 
६.३ गणपतीपुळे देवस्थान क्षेत्रामध्ये १५२.२४ । कार्यकारी ग्रामपंचायत गणपतीपुळे, 
एलईडी हाय मास्ट विद्युत खांब व अभियंता, उत्तर श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे मंदिर 
रस्त्यावर आकर्षक विद्युत खांब सार्वजनिक न्यास 
बसविणे बांधकाम विभाग, 

रत्नागिरी 
६.४ गणपतीपुळे येथे दुकान गाळयांचे | ५१.४५ जिल्हाधिकारी, मपंचायत गणपतीपुळे 
बांधकाम करणे व मोकळया जागेत रत्नागिरी 
पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे. कार्यकारी 

अभियंता, उत्तर 

सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग, 

रत्नागिरी 
६.५ गणपतीपुळे आपटा तिठा येथे | ५०.०० ्यकारी अभियंता ग्रामपंचायत गणपतीपुळे 
स्वागत कमान बसविणे उत्तर सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग, 

रत्नागिरी 
६.६ गणपतीपुळे येथील सार्वजनिक | ३४.९३ ।कार्यकारी अभियंता | ग्रामपंचायत गणपतीपुळे 
शौचालय व चेजिंग रुमचे नुतनीकरण उत्तर सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग, 

रत्नागिरी 
आराखडया- मध्ये अधिक क्षमता | ३०.०० ।कार्यकारी अभियंता | ग्रामपंचायत गणपतीपुळे 
असलेले सार्वजनिक स्नानगृहे, उत्तर सार्वजनिक 
शौचालय आणि चेजिंग रुम अंतर्भूत बांधकाम विभाग, 
करणे. रत्नागिरी 

मंदिर परिसर आणि वाहनतळ | ३५.८२ | महासंचालक, ग्रामपंचायत गणपतीपुळे 

परिसर सौर ऊर्जा/संकरीत ऊर्जा महाराष्ट्र ऊर्जा श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे मंदिर 
बसविणे विकास प्राधिकरण | न्यास 

(महाऊर्जा) व 

जिल्हाधिकारी 

रत्नागिरी 

एकूण प्रपत्र-अ ९२२८.६१ 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का.१४४४ 


प्रपत्र -ब 
श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे विकास आराखडयातील मूल्यवृध्दी (Value Addition) करिता मंजूर कामे 
(रुपये लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव किमत | अंमलबजावणी $= | कामे Wicd नंतर देखभाल 
यंत्रणा दुरुस्तीकरीता जबाबदार 
यंत्रणा 
वि श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे विकास | १०००.०० 
आराखडयातील कामांमध्ये 
मूल्यवृध्दी (Value Addition) 
करण्यासाठी रु.१० कोटी इतक्या 
रक्कमेची वाढीव तरतूद करणेबाबत 
१.१ सुझोभिकरण तसेच इतर जिल्हाधिकारी ग्रामपंचायत गणपतीपुळे, 
आवश्यक सुविधा तथा सनियंत्रण | श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे मंदिर 
अधिकारी, न्यास 
१.२ गणपतीपुळे मंदिर परिसरात जिल्हाधिकारी तथा | ग्रामपंचायत गणपतीपुळे, 
मुषकाची प्रतिकृती बसविणेबाबत. सनियंत्रण श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे मंदिर 
अधिकारी, न्यास 
१.३ गणपतीपुळे मंदिर व परिसराच्या जिल्हाधिकारी तथा | ग्रामपंचायत गणपतीपुळे, 
स्वच्छते- सनियंत्रण श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे मंदिर 
बाबत अधिकारी, न्यास 
१.४ गणपतीपुळे या गावाला लागून () महाराष्ट्र | ग्रामपंचायत गणपतीपुळे, 
असलेल्या समुद्र किनाऱ्यावर मेरीटाईम बोर्ड, 
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी समुद्र स्नाना- (i) जिल्हाधिकारी 
करीता जागा आरक्षित करुन बोयेज तथा सनियंत्रण 
(Buoys) टाकणेबाबत अधिकारी, 
एकूण प्रपत्र ब १०००.०० 
एकूण WTA H+ ब १०२२८.६१ 


Digitally signed by Vidya Hampayya 
Date: 2019.02.27 12:56:43 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.२०/का.१४४४ 


परिशिष्ट - ब 


“श्रीक्षेत्र गणपतीपुळे, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा* 
शासनास सादर करावयाच्या मासिक विवरणपत्राचे नमुने 
विवरणपत्र - १ (भौतिक उद्दिष्ट) 


आराखड्यातील प्रशासकीय प्रशासकीय मान्यता | कार्यारंभ आदेश | अंदाजपत्रक | निविदा ।पूर्ण झालेल्या 
एकूण कामांची मान्यता प्रदान । प्रदान करणे बाकी देण्यात स्तरावरील | स्तरावरील कामांची 
संख्या करण्यात आलेल्या | असलेल्या कामांची आलेल्या कामांची कामांची संख्या 
कामांची संख्या संख्या कामांची संख्या संख्या संख्या 
___ 1. २ 3 8 4 & (9 
विवरणपत्र - 2 (भौतिक उद्दिष्ट) 
क्र. कामाचे ।कामाची कामासाठी मंजूर कामासाठी कामावर काम पूर्ण | कामपूर्ण 
नाव कार्यान्वयीन निधी आतापर्यंत आतापर्यंत झाल्याचा | झाल्याची 
यंत्रणा उपलब्ध करुन झालेला खर्च | दिनांक टक्केवारी 
दिलेला निधी 
२ 3 3 षु ६ 9 ८ 
विवरणपत्र - ३ (आर्थिक उद्दिष्ट) 
अ ब 
आराखड्यास आराखड्यासाठी | आराखड्यासाठी | आराखड्यासाठी ' आराखड्यासाठी | आराखड्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यतेचा | आतापर्यंत एकूण | आतापर्यंत एकूण | सन २०१८-१९ मध्ये | सन २०१८-१९ | सन २०१८-१९ मध्ये 
दिनांक व त्यानुसार | वितरीत निधी वितरीत एकूण मध्ये एकूण वितरीत केलेल्या 
मंजूर आराखड्याची निधीपैकी अर्थसंकल्पित वितरीत निधी ।निधीपैकी एकूण खर्च 
एकूण किंमत झालेला एकूण तरतूद 
खर्च 
ee | २ 3 8 दु & 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


